अन्नपूर्णा खारभूमी योजना ता.रोहा,जि.रायगड या 
योजनेचे प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
अंदाजपत्रकास मान्यता मिळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१८/(प्र.क्र.३४४/१८)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६ नोव्हेंबर, २०२० 


पहावे- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोंकण प्रदेश्,मुंबई यांचे 
पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/खारभूमी/अन्नपूर्णा/रायगड /तां-२/४७४७ 
दिनांक २६/११/२०१८. 


प्रस्तावना:- 

अन्नपूर्णा खारभूमी योजना ता.रोहा,जि.रायगड ही खारभूमी योजना बृहत आराखड्यात 
समाविष्ट आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र डिसेंबर २५,२००३ अन्वये या योजनेतील अन्नपूर्णा गावातील 
१९६ हे. क्षेत्रासाठी सूट दिली आहे. त्यापैकी १६८ हे. क्षेत्र संरक्षित होणार आहे. हि योजना बोर्डकालीन 
असून रोहा या तालुका मुख्यालयापासून २० किमी अंतरावर आहे.योजनेच्या बांधाची एकूण लांबी ३५४० 
मी. असून जास्तीत उंची ३.३९.व बांधाच्या माथ्याची रुंदी ३.०० मी.आहे. योजनेवर सा.क्र. ९६० मी., 
सा.क्र. २१०० मी. व सा.क्र. ३५४० मीटरवर अशा तीन उघाड्या प्रस्तावित आहेत. 

सतत येणाऱ्या भरती-ओहोटी व पुरामुळे बोर्डकाळीन योजना कमकुवत झाली आहे. बांधाच्या 
दोन्ही बाजूस दगडी अऱ्मपटलाने बांध दुहेरी संरक्षित करणे प्रस्तावित आहे. योजनेचा पुन:प्रापित 
क्षेत्रानुसार प्रतिहेक्टरी खर्च रु. २,०९,८२३/- इतका येत असून तो सध्याचा प्रचलित आर्थिक मापदंड 
रु. २,४१,१८७ /- पेक्षा कमी आहे. तसेच योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर १.६७ म्हणजे १ पेक्षा जास्त 
असल्याने योजना मापदंडात बसत आहे. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्याकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला अन्नपूर्णा खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

अन्नपूर्णा खारभूमी योजना ता.रोहा,जि.रायगड या योजनेच्या नूतनीकरणाच्या कामास खारभूमी 
विभागाच्या सन २०११-१२ या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित अंदाजित रूपये ३५२.५० लक्ष (रुपये तिनशे 
बावन्न पूर्णांक पन्नास लक्ष फक्त) एवढया रक्‍्कमेस याव्दारे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. कामाकरिता रुपये ३५२.५० लक्ष (रुपये तिनशे बावन्न पूर्णांक पन्नास लक्ष फक्त) व 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१९/(प्र.क्र.९७/२०१९)/खारभूमी 


अनुषंगिक कामाकरिता रुपये ०.०० (शुन्य ) sail तरतूद असून तरतुदींचा उपशीर्षवार गोषवारा 
सोबतच्या परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे. सदरील प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१. योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद संधारण (०१) खार जमीन योजना (०१) बांधकामे (योजनांतर्गत) 
(४४०२०३८४)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, दिनांक २२.६.२०१५ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर खारभूमी योजनेस निधी उपलब्ध करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी 
व खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग 
म्हणून रुपये ५००/- प्रती हेक्‍टर खर्च (किमान रुपये २००/- रोख व रुपये ३००/- मजूरीच्या स्वरुपात 
किंवा रोखीने) घेण्यात यावा. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
त्यांच्याकडे हस्तांतरित करणे आवश्‍यक राहील. 

३. सदर कामासाठी विहित मार्गाने तरतूद अर्थसंकल्पित केल्याशिवाय त्यावर खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. या कामाकरीता पर्यावरण विषयक तसेच इतर सर्व वैधानिक मान्यता घेतल्यानंतरच प्रत्यक्ष काम 
सुरु करावे. 

५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्याच्या विविध टप्यावर 
झालेल्या अनियमिततेस मान्यता असल्याचे गृहित धरता येणार नाही. सदर सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देणेपूर्वी अथवा नंतरही या कामावर कोणतीही अनियमितता झालेली असल्यास अथवा 
आढळल्यास सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्याने ती नियमीत झालेली आहे असे 
गृहीत धरता येणार नाही. 

६. या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चाळू ठेवावी. 
सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात 
उद्भवणा-या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

७. सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, 
वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केळेली निविदा कार्यपद्धती यांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. 

८. सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक 
मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. 

९. संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१९/(प्र.क्र.९७/२०१९)/खारभूमी 


सदरहू शासन निर्णय शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५, भाग पहिला, उपविभाग तीन, अनुक्रमांक ४, परिच्छेद क्रमांक 
२७(२) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व 
उप सचिव तसेच नियोजन विभागाच्या (कायार्सन-१४३४) यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६१/२०२०, 
दिनांक १६.१०.२०२० नुसार दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या 


प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत २०९ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आळी आहे. 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०६१६४७२५८८२७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


Pu mM j m a Devang DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Desai Department 


Date: 2020.11.06 16:50:22 +05'30' 


(पुर्णिमा देसाई) 
शासनाच्या उप सचिव 


सहपत्र:- परिशिष्ट अ 


प्रतिलिपी :- 


१. मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री (खारभूमी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४ 


. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
५. महालेखापाल१/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 


६. मुख्य अभियंता,(दवप्र] व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 


८. आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९. उपसचिव (लघु पाटबंधारे) यांचे स्वीय सहाय्यक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. प्रकल्प संचाळक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे. 
११. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१२. अवर सचिव,अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३. अवर सचिव, वित्त विभाग/अर्थ-२,मंत्रालय, मुंबई. 
१४. खारभूमी कार्यासन, Gye. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो २०१९/(प्र.क्र.९७/२०१९)/खारभूमी 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांकः खाभूयो २०१९/(प्र. क्र.३४४/१८)/ खारभूमी 


दिनांक ०६/११/२०२० चे सहपत्र) 


परिशिष्ट अ 


अन्नपूर्णा खारभूमी योजना ता.रोहा,जि.रायगड या योजनेचे प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावातील उपशीर्षनिहाय तरतुदी 


(रूपये) 
अ.क्र. i ee jason किंमत 
g अ- प्राथमिक कामे ee 
२ ब- भूमी संपादन ७७ का 
3 क- कामे बंधारा २,५६,४६,७८६.०० 
¥ फ- आर.एच.टी. Fa ९६,०३,४२१.०० 
ष्‌ के- इम eee sis 
& एम- वृक्षारोपण eee 
७ ओ- संकोण॑ ed 
é eee | रघ sl 
8 आर- दळणवळण = | 

'एकूण कामे रुपये ३,५२,५०,२०७ 
अनुषांगिक खर्च १०% ee 
एकूण रुपय ३,५२,५०,२०७.०० 
ठळक वैशिष्टये 
पुन:प्रापित होणारे क्षेत्र १६८ हेक्‍टर 
प्रती हेक्टरी किमत (रुपये) रुपये २,०९,८२३/- 
लळाभव्यय गुणोत्तर १.६७ 


signed by Purnima Devang Desai 


. Digitall 
P U mM | ma Deva ng DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
U = Water Resources Department 


' Ol 
Desai Date: 2020.11.06 16:50:38 +05'30' 


(पुर्णिमा देसाई) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


